अमरावती जिल्ह्यातील इतर जिल्हामार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२९९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ मार्च, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
यांचे पत्र क्रमांक का-२/दर्जोन्नरती/२०१७/३६२७ दि.१८/०९/२०१७. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
यांचे पत्र क्रमांक का-२/दर्जोन्नरती/२०१८/७१५ दि.२१/०२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रांन्वये अमरावती जिल्ह्यातील प्रमुख राज्य मार्ग क्र. १४ (अमरावती- अचलपूर रस्ता) ते मार्की, 
निरूळ, गंगामाई, मिर्झापूर, महिमापूर ते राज्यमार्ग क्र. २७८ जोडणारा रस्ता या रस्त्याची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव सादर केलेला आहे . 
सदर प्रस्तावित रस्ता मार्की, निरूळ, गंगामाई, मिर्झापूर, महिमापूर या यात्रेचे ठिकाण व 
पर्यटनस्थळांना जोडणारा आहे. पुर्णानगर ते वाठोडा शुक्लेश्वर या २०० चौ.कि.मी. क्षेत्रफळामध्ये 
wed ५०.०० कि.मी. डांबरी पृष्ठभागाचे आहेत. सर्व रस्ते पुर्णा नदीला समांतर असून पुर्णा 
नदीला ओलांडणारा एकही प्र.जि.मा. अथवा राज्यमार्ग नाही. सदर रस्त्याची दर्जोन्नती 
झाल्यास या भागातील रस्ते विकासाचा समतोळ साधला जाणार आहे. सदर रस्त्यावरील 
वाहतुक वर्दळ, गावांची संख्या, लोकसंख्या व रस्त्याचा होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणुन दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ, गावांची संख्या, लोकसंख्या व रस्त्याचा एकुण होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद अमरावती यांची मागणी विचारात घेता अमरावती जिल्ह्यातील खालील 
रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२९९/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नाव समाविष्ट | साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जान्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक | लांबी (कि.मी. एकूण लांबी क्रमांक 
(fer AT.) 
ग्रामीण (0/00 ते ९/००) प्रमुख 
| प्रमुख राज्यमार्ग क्र. १४ मार्ग ९.०० कि.मी. १७.०० जिल्हा मार्ग 
(अमरावती- अचलपूर रस्ता) 4 कि.मी. ८७ 
ते मार्की, निरूळ, गंगामाई, ग्रामीण (०/०० ते २/००) 
मिर्झापूर, महिमापूर ते राज्यम मार्ग २.०० कि.मी. 
क्र. २७८ ला जोडणारा रस्ता. १७५ 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग ४.०० कि.मी. 
३१ 
इतर जिल्हा। (१५/३० ते १७/३०) 
मार्ग २.०० कि.मी. 
२९ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील अमरावती जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
लांबीत १७.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१६४४.२१० + १७.००) म्हणजे १६६१.२१० कि. मी. इतकी 
व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत २.०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (९९५.४०० - २.००) म्हणजे ९९३.४०० 
कि. मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग लांबीत १५.०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (६४३४.१४० - 
१५.००) म्हणजे ६४१९.१४० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०८१२११३७०११८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Prashant . 
Vinayakrao Patil क यण न 
(प्रश्ञांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२९९/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,अमरावती. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


& 


S 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


